RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक १५ ९ ] 

] 


७ 


गुरुवार , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३८७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
अहमदनगर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) ( सुधारणा ) नियम , २०२१ . 
क्रमांक . अमपा -२०१७ / प्र.क्र .३३८ / नवि -२५ . अहमदनगर महानगरपालिकेमध्ये अंमलात असलेले सध्याचे अहमदनगर महानगरपालिका सेवा 
( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१६ मध्ये , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५७ ( ३ ) अंतर्गत सुधारणा करण्यासाठी याद्वारे 
पुढील नियम करण्यात येत आहेत : 


नियम 


१. संक्षिप्त नाव , प्रारंभ व व्याप्ती : 


1 


१. या नियमांना “ अहमदनगर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) ( सुधारणा ) नियम , २०२१ ” असे संबोधण्यात येईल . 
२. हे नियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील . 

३. या नियमांन्वये , अहमदनगर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०१६ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख , “ मुख्य 
नियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या परिशिष्ट ( २ ) मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र . २ मधील सेवा व संवर्ग यामध्ये , अ.क्र.९ ४ ते १०२ समोरील 
स्तंभ क्र .२ मधील आरोग्य सेवा या ऐवजी “ वैद्यकीय सेवा " , आणि अ.क्र .१०३ ते १०७ समोरील स्तंभ क्र .२ मधील “ आरोग्य सेवा ” या ऐवजी 
" निम वैद्यकीय सेवा ” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे . 

४. या नियमांन्वये , मुख्य नियमांतील परिशिष्ट ( २ ) मधील अनुक्रमांकासमोरील पदांच्या नेमणुकीची पध्दत व टक्केवारी ” आणि “ नेमणुकीकरिता 
अर्हता व नेमणुकीच्या पध्दती ” यामध्ये खालील तक्त्यातील उक्त क्रमांकासमोरील पदासमोर दर्शविल्यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे . 

५. मुख्य नियमांतील परिशिष्ट ( २ ) मध्ये , पदोन्नती कोट्यातील पदांवर पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील पदावर किमान ०५ वर्षे सेवेच्या 
अनुभवाची अट विहित करण्यात आली आहे . याअनुषंगाने , “ अहमदनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट - क ( वर्ग -३ ) पासून गट - अ 
( वर्ग -१ ) मधील सर्व टप्प्यांपर्यंतच्या आंतरश्रेणी पदोन्नतीसह प्रत्येक टप्प्यावर पदोन्नती करताना , निकटतम निम्न संवर्गातील पदावर किमान ०३ वर्षाच्या 
नियमित सेवेची अट पदोन्नतीसाठी पूर्व अट म्हणून राहील व त्यामध्ये कोणतीही शिथिलता अनुज्ञेय असणार नाही , अशी मुख्य 

नियमांत 

सुधारणा 
करण्यात येत आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३८७-१ 


मूळ 
सवा प्रवेश नियमां तौल 


कमाल 


अ.क्र . 


३ 


६ 


अहमदनगर 
महानगरपालिका 
सेवा 
( 
सेवा 
प्रवेश 
व 
सेवांचे 
वर्गीकरण 
) 
( 
सुधारणा 
) 
नियम 
, 
२०२१ 

परिशिष्ट 
( 
२ 
) 
महाराष्ट्र 
महानगरपालिका 
अधिनियमातील 
कलम 
४५ 
व 
५३ 
( 
१ 
) 
च्या 
तरतुदीनुसार 
नेमणूक 
करावयाच्या 
पदांसाठी 
कलम 
४५ 
( 
३ 
) 
व 
४५७ 
( 
३ 
) 
अन्वये 

विहित 
शैक्षणिक 
व 
इतर 
अर्हता 
( 
पहा 
( 
नियम 
३ 
) 
) 
सेवा व वर्ग पदनाम 

नेमणुकीकरिता 
अर्हता 
व 
नेमणुकीच्या 
पध्दती 
नेमणुकीची 
पध्दत 
नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत व टक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन 

पदांसाठी २.पदोन्नती ३.प्रतिनियुक्ती 
वयोमर्यादा 

५ 
प्रशासकीय सेवा सहाय्यक आयुक्त 

पदान्नती 

१ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेची पदवी . 
२ 

५० % 

२ 
) 
उपरोक्त 
शैक्षणिक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महापालिका 
आस्थापनेवरील 
प्रभाग 
अधिकारी 
या 
संवर्गात 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
केलेल्या 

उमेदवारांमधून 
सेवाज्येष्ठता 
व 
गुणवत्ता 
या 
आधारे 
. 
प्रतिनियुक्ती 

शासन 
सेवेतील 
/ 
स्थानिक 
स्वराज्य 
सेवेतील 
समकक्ष 
पद 
३ 
वर्षापासुन 
धारण 

करणारे अधिकारी . प्रशासकीय सेवा वरिष्ठ लिपिक 

पदोन्नती 

अ 
) 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील 
लिपिक 
/ 
लिपिक 
टंकलेखक 
या १०० % 

संवर्गातील 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
केलेल्या 
उमेदवारांमधून 
ज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे . 
ब 
) 
विभागीय 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
आवश्यक 
, 

क 
) 
MSCIT 
किंवा 
तत्सम 
प्रमाणपत्र 
आवश्यक 
. 
प्रशासकीय सेवा 
लिपिक / 

नामनिर्देशन 

३३ अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी . 
श्रेणी -३ 
लिपिक 
- 
टंकलेखक 

७५ % 

ब 
) 
राज्य 
शासनाची 
मराठी 
टंकलेखन 
३० 
श.प्र.मि. 
( 
जीसीसी 
) 
/ 
इंग्रजी टंकलेखन ४० श.प्र.मि.परीक्षा उत्तीर्ण . क ) महाराष्ट्र राज्य उच्च तंत्र शिक्षण मंडळ मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


८ 


श्रेणी 
-३ 


भाग चार - ब - ३८७-२ 


संवा व वर्ग 


पदनाम 


मूळ सेवा प्रवेश 
नियमां तील 


भरावयाच्या 


नेमणुकीकरिता 
अर्हता 
व 
नेमणुकीच्या 
पध्दती नेमणुकीची पध्दत नामनिदेशनाने 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत व टक्केवारी १.नामनिर्देशन 

पदासाठी २.पदोन्नती ३.प्रतिनियुक्ती वयोमर्यादा 


कमाल 


अ.क्र . 


२ 


३ 


६ 


पदोन्नती : -२५ 


CIT 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
किंवा 
D.O.E 
, 
A.C.C 
. 
सोसायटीच्या 
अधिकृत 
C.C.C. 
किवा 
0 
स्तर 
किवां 
A 
स्तर 
किंवा 
B 
किंवा 
स्तर 
पैकी 
कोणतीही 
एक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
झाल्याचे 
प्रमाणपत्र 
. 
ड 
) मराठी भाषेचे 
ज्ञान 
आवश्यक अ ) किमान एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण . 
ब 
) 
राज्य 
शासनाची 
मराठी 
टंकलेखन 
३० 
श.प्र.मि. 
( 
जीसीसी 
) 
/ 
इंग्रजी 
टंकलेखन 
४० 
श.प्र.मि.परीक्षा 
उत्तीर्ण 
. क ) MS - CIT किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण . 
ड 
) 
महानगरपालिका 
सेवेतील 
शिपाई 
/ 
बिगारी 
किंवा 
तत्सम 
गट 
- 
ड 
च्या 
संवर्गात 
किमान 
०३ 
वर्षाची 
सेवा 
झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांमधून 
ज्येष्ठता 
व 
गुणवत्ता 
या 
आधारे 
नेमणूक 
करता 
येईल 
. 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
संगणक 
अभियांत्रिकी 
मधील 
पदवी 
( 
B.E. Computer ) किंवा समकक्ष अर्हता . 

I 
ब 
) 
सिस्टीम 
अॅनालिस्ट 
/ 
प्रोग्रामिंग 
/ 
सॉफ्टवेअर 
डेव्हलपमेंट 
मधील 
किमान 
५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


सगणक प्रागमर 


तांत्रिक सेवा 
श्रेणी -३ 


नामनिर्देशन 


३३ 


वर्षांचा अनुभव 


अभियांत्रिकी सेवा शहर अभियंता 


नामनिर्देशन 

( पदोन्नतीने उपलब्ध नसल्यास ) 


आ ) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवी . ब ) एम.ई. ( स्ट्रक्चर / रोड अँण्ड बिजेस / पर्यावरण अभियांत्रिकी / सिव्हिल । 
वॉटर 
रिसॉसेस 
/ 
सिव्हिल 
सॉईल 
/ 
सिव्हील 
कन्स्ट्रक्शन 
/ 
सिव्हिल 
ट्रान्सपोर्टेशन 


R 


सेवा व वर्ग 


पदनाम 


सवा 
प्रवेश 
नियमां तील 


नेमणुकीची 
पध्दत 

व टक्केवारी १.नामनिर्देशन २.पदोन्नती ३.प्रतिनियुक्ती 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पध्दती नामानदशनान 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत भरावयाच्या पदांसाठी 

कमाल वयोमर्यादा ६ 

व 
तत्सम 
विषयातील 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
धारकास 
प्राधान्य 
. 
क 
) 
राज्य 
शासनाकडील 
व 
महानगरपालिका 
कडील 
उप 
अभियंता 
( 
स्थापत्य 
) 
या 
पदावर 
किमान 
५ 
वर्षांचा 
अनुभव 
आवश्यक 
. 
नामनिर्देशनासाठी विहीत 
केलेली अर्हता 
धारण करणा - या महानगरपालिका 
सेवेतील 
कार्यकारी 
अभियंता 
पदावरील 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
. राज्य शासनाच्या कार्यकारी अभियंता संवर्गातील अधिका - याच्या प्रतिनियुक्तीने 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


( पदोन्नतीने 


उपलब्ध 


अभियांत्रिकी 
सेवा 
जल 
अभियंता श्रणा -१ 


३३ वर्ष 


नसल्यास ) 
नामनिर्देशन 

( पदोन्नतीने उपलब्ध नसल्यास ) 


अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य / यांत्रिकी अभियांत्रिकी शाखेची पदवी परीक्षा उत्तीर्ण . ब ) एम्.ई. ( पर्यावरण अभियांत्रिकी / सिव्हील / वॉटर रिसॉर्सेस / सिव्हील सॉईल / 
सिव्हील 
ट्रान्सपोर्टेशन 
व 
तत्सम 
विषयातील 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
धारकास 
प्राधान्य 
. 

राज्य शासनाकडील व महानगरपालिकेकडील उप अभियंता 
( 
पाणीपुरवठा 
/ 
पाटबंधारे 
विभाग 
) 
या 
पदावरील 
किमान 
०५ 
वर्षांचा 
अनुभव 
. नामनिदेशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण करणा - या महापालिका 
आस्थापनेवरील 
कार्यकारी 
अभियंता 
( 
पाणी 
पुरवठा 
) 
पदावरील 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणाऱ्या 
उमेदवारांमधून 
जेष्ठता 
व 
गुणवत्ता 
या 
आधारे 
. 


पदोन्नती १०० % 


सेवा व वर्ग 


पदनाम 


भाग चार - ब - ३८७-२अ 


मूळ 
संवा प्रवेश नियमां तील 


भरावयाच्या 


नेमणुकीकरिता 
अर्हता 
व 
नेमणुकीच्या 
पध्दती नेमणुकीची पध्दत नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत व टक्केवारी १.नामनिर्देशन २.पदोन्नती ३.प्रतिनियुक्ती वयोमर्यादा 


पदांसाठी 


१ 


२ 


३ 


LIF 


राज्य शासनाच्या कार्यकारी अभियंता संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने . 


प्रतिनियुक्ती 

( पदोन्नतीने 
उपलब्ध नसल्यास ) 

नामनिर्देशन 

( पदोन्नतीने 
उपलब्ध नसल्यास ) 


शहर विकास संवा सहाय्यक संचालक 

श्रेणी -१ नगररचना 


अ ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवी ( बी.ई. 
सिव्हील 
) 
ब 
) 
राज्य 
/ 
केंद्र 
शासनाकडील 
नगर 
रचना 
विषयाचा 
मान्यताप्राप्त 
अभ्यासक्रम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


पूर्ण , 


पदोन्नती १०० % 


क 
) 
उपरोक्त 
शाखेतील 
पदवी 
आणि 
/ 
किंवा 
सहाय्यक 
नगररचनाकार 
या 
पदावर 
किमान 
०५ 
वर्षाच्या 
अनुभव 
धारकास 
प्राधान्य 
, 
नामनिर्देशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महापालिका 
आस्थापनेवरील 
नगररचनाकार 
या 
पदावरील 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणाऱ्या 
उमेदवारांमधून 
जेष्ठता 
व 
गुणवत्ता 
या 
आधारे 
. 
शासनाकडील 
सहाय्यक 
संचालक 
नगररचना 
या 
सवंर्गातून 
प्रतिनियुक्तीने 
. 


प्रतिनियुक्ती 

( पदोन्नतीने 
उपलब्ध नसल्यास ) 

पदोन्नती 


६४ 
- 
अ 
शहर 
विकास 
सेवा 
नगररचनाकार 

श्रेणी -१ 


महापालिका 
आस्थापनेवरील 
सहाय्यक 
नगररचनाकार 
या 
पदावरील 
किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून जेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे . 


सेवा व वर्ग 


पदनाम 


मूळ सवा प्रवेश नियमा तोल 


भरावयाच्या 


नेमणुकीकरिता 
अर्हता 
व 
नेमणुकीच्या 
पध्दती नेमणुकीची पध्दत नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत व टक्केवारी १. नामनिर्देशन पदांसाठी २.पदोन्नती ३.प्रतिनियुक्ती । वयोमर्यादा 


कमाल 


अ.क्र . 


१ 


२ 


R 


३ 


शासनाकडील 
नगररचनाकार 
या 
सवंर्गातून 
प्रतिनियुक्तीने 
. 


प्रतिनियुक्ती 

( पदोन्नतीने 
उपलब्ध नसल्यास ) नामनिर्देशन १०० % 


LLT 


अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी -३ 


३ 


/ 
आरेखक 
( 
ड्रॉप्समन 
) 
/ 
आर्किटेक्चरल 
असिस्टंट 
. 


( ड्राफ्ट्समन ( सिव्हील ) ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


६८ 


अभियांत्रिकी 
सेवा 
उप 
अभियंता 
श्रेणी ( विद्युत ) 


३३ वर्ष 


अ 
) 
राज्य 
माध्यमिक 
/ 
उच्च 
माध्यमिक 
शालांत 
शिक्षण 
मंडळाची 
परिक्षा 
उत्तीर्ण ब ) शासन मान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा आरेखक / आर्किटेक्चरल ड्रौप्समन / अनुरेखक किंवा तत्सम समतुल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र . 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
विद्युत 
अभियांत्रिकी 
अथवा 
तत्सम 
समकक्ष 
शाखेची 
पदवी 
. 
ब 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
आणि 
/ 
अथवा 
समकक्ष 
पदावरील 
कामाचा 
अनुभव असल्यास प्राधान्य . 
नामनिदेशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणाऱ्या 
महापालिका 
आस्थापनेवरील 
शाखा 
अभियंता 
या 
संवर्गात 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण करणाऱ्या उमेदवारांमधून सेवा जेष्ठता व गुणवत्ता या आधारे . 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
विद्युत 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
अथवा 
समतुल्य 
शाखेची 
पदवी 
/ 
पदविका 
. 
ब 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
अथवा 
समतुल्य 
पदावरील 
कामाच्या 
अनुभव 
धारकांस 


नामनिदेशन / 
पदोन्नतीने 
उपलब्ध 

न झाल्यास 


पदोन्नती 


171 


३३ वर्ष 


अभियांत्रिकी 
सेवा 
शाखा 
अभियंता 
श्रेणी 
-२ 

( विद्युत ) 


नामनिर्देशन 

५० % 


सवाचवग 


पदनाम 


मूळ सवा 


नियमां तील 


नेमणुकीची 
पध्दत 

व टक्केवारी १.नामनिर्देशन २.पदोन्नती 
३.प्रतिनियुक्ती 


नेमणुकीकरिता 
अर्हता 
व 
नेमणुकीच्या 
पध्दती नामनिर्दशनाने 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत भरावयाच्या पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा 


अ.क. 


१ 


२ 


३ 


पदोन्नती 


वैद्यकीय अधिक्षक 


वैद्यकीय 
सेवा 
श्रेणी -१ 


४० वर्ष 


नामनिर्देशन 

( पदोन्नतीने उपलब्ध नसल्यास ) 


नामनिर्देशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणाऱ्या 
महापालिका 
आस्थापनेवरील 
विद्युत 
पर्यवेक्षक 
या 
संवर्गात 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणान्या 
उमेदवारांमधून 
सेवा 
जेष्ठता 
व 
गुणवत्ता 
या 
आधारे 
. 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
वैद्यक 
शास्त्रातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
. 
[ 
M.D. 
/M.S.(Clinical ) ब ) रुग्णालय प्रशासन पदविका ( D.H.A .. ) धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य . क ) राज्य / केंद्रशासन / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील किमान ३०० खाटांच्या रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी वा तत्सम 
पदावरील 
किमान 
५ 
वर्षांचा 
पर्यवेक्षीय 
व 
कार्यकारी 
पदाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
. 
नामनिर्देशनासाठी 
विहित 
केलेली 
शैक्षणिक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महापालिका 
आस्थापनेवरील 
वैद्यकीय 
अधिकारी 
वा तत्सम 
या संवर्गातील 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणाऱ्या 
उमेदवारांमधून 
सेवा 
जेष्ठता 
व गुणवत्ता या आधारे . 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
शैक्षणिक 
अर्हता 
व 
अनुभव 
धारण 
करणान्या 
शासनाकडील 
योग्य 
अधिकाऱ्याच्या 
प्रतिनियुक्तीने 
, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 

( पदोन्नतीन 
उपलब्ध नसल्यास ) 


७ 


N 


सेवा व वर्ग 


पदनाम 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पध्दती 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत 


नामानदशनान 


मूळ सवा प्रवेश नियमां तील 


भरावयाच्या 


नेमणुकीची 
पध्दत व टक्केवारी १.नामनिर्देशन २.पदोन्नती ३.प्रतिनियुक्ती 


पदासाठी 


अ.क्र . 


वयोमयोंदा 


१ ९ ६ 


२ 
वैद्यकीय 
सेवा 
श्रेणी -१ 


३ आरोग्याधिकारी ( 
प्रतिबंधात्मक 
उपाय घनकचरा व्यवस्थापन 


/ 


नामनिर्देशन 

( पदोन्नतीने 
उपलब्ध नसल्यास ) 


अ ) .मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची वैद्यक शास्त्रातील सार्वजनिक प्रतिबंधात्मक व 
सामाजिक 
आरोग्य 
शास्त्र 
शाखेची 
पदव्युत्तर 
पदवी 
( 
M.D. 
( 
P.S.M 
. 
) 
परीक्षा उत्तीर्ण . ब ) शासन / केंद्रशासन / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील प्रभाग वैद्यकिय अधिकारी वा तत्सम पदावरील किमान ०५ वर्षाचा पर्यवेक्षीय व 
कार्यकारी 
पदाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
. क ) .रुग्णालयातील प्रशासन , सार्वजनिक आरोग्य व प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक बाबी समर्थपणे हाताळण्याचा व विशेषत : स्वच्छता पर्यवेक्षण , साथआजार निर्मलन कार्यक्रम हिवताप नियंत्रण आदि बाबींच्या कार्याचा ०५ वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव धारण करण - या उमेदवारांस प्राधान्य . नानिदेशनासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणा - या महापालिका आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी बा तत्सम या संवर्गातील किमान ०३ वर्षाचा अनुभव धारण करणा - या उमेदवारांमधून सेवा जेष्ठता व गुणवत्ता या आधार . अ ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची एम . डी . , डी.सी.एच. / एम.डी . ( बालरोग चिकित्सा शास्त्र ) किंवा एम.बी.बी.एस. , डी.सी.एच. किंवा समकक्ष पदवी . ब ) शासकीय / निमशासकीय / खाजगी रुग्णालयातील संबंधित विषयातील ०३ 
वर्षांचा 
अनुभव 
आवश्यक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


पदोन्नती 


बालरोगतज्ञ 


नामनिर्देशन 


३५ वर्षे 


वैद्यकीय 
सेवा 
श्रेणी -१ 


सेवा व वर्ग 


पदनाम 


मूळ 
सेवा प्रवेश 
नियमां तील 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पध्दती नेमणुकीची पध्दत नामनिर्देशनाने 

नेमणुकीची 
अर्हता 
व 
नेमणुकीची 
पध्दत व टक्केवारी 

भरावयाच्या १.नामनिर्देशन पदासाठी २.पदोन्नती कमाल ३.प्रतिनियुक्ती वयोमर्यादा 


अ.क्र . 


3 


ALI 


६ 


9 


१०३ 


२ 
निम 
वैद्यकीय 
सेवा 
एक्सरे 
टेक्नीशियन 

श्रेणी -३ 


नामानदेशन 


निम वैद्यकीय सेवा लॅब असिस्टंट 

श्रेणी -३ 


नामनिर्देशन १०० % 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


अ ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची भौतिकशास्त्र या विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी ब ) शासन मान्यता प्राप्त संस्थेतुन ' क्ष - किरण तंत्रज्ञ ' या विषयाचे प्रशिक्षण पूर्ण 
क 
) 
वैद्यकीय 
प्रयोगशाळेतील 
किमान 
०३ 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक अ ) उच्चमाध्यमिक शालांतपरिक्षा उत्तीर्ण ब ) मान्यताप्राप्त संस्थेची D.M.L.T. किंवा समकक्ष पदविका . क ) शास्त्र शाखेचा पदवीधर आणि डी.एम.एल.टी. पदविका धारकास प्राधान्य . अ ) मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची औषध निर्माण शास्त्राची पदवी किंवा रसायन शास्त्र विषयाची पदव्युत्तर पदवी आणि शासनाचा अन्न निरिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण 
केल्यानंतर किमान ०३ 
वर्षाचा संबधीत 
कामाचा 
अनुभव . महानगरपालिका सेवेतील आया पदावरील प्रत्यक्ष कामाचा ०३ वर्षाचा अनुभव धारण केलेल्या उमेदवारांमधून सेवाज्येष्ठता व गुणवत्ता या आधारे . अ ) इयत्ता ७ वी परीक्षा उत्तीर्ण , ब ) मराठी लिहता . वाचता व बोलता येणे आवश्यक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर २३ , २०२१ / पौष २ , शके १ ९ ४३ 


नामनिर्देशन 


निम वैद्यकीय सेवा अन्ननिरिक्षक 

श्रेणी -३ 


११३ 


दाया 


पदोन्नती 


आरोग्य सेवा श्रेणी -४ आरोग्य संवा 
श्रेणी -- ४ 


११४ 


ibile 


नामनिर्देशन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शं . त्र्यं . जाधव , 


शासनाचे उपसचिव . 


